विधान भवन उपाहारगृह योजना.....अस्थायी पदाना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१९/प्र.क्र.५६/(४)मंउका, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. (उपाहारगृहे), क्रमांक:-आस्था-२०१८/ प्र.क्र.१०६ /(१) 
मंउका, दि.०६.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 


संदर्भाधिन दि.०६.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विधान भवन उपाहारगृहाच्या आस्थापनेवरील ९ अस्थायी पदे दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास परवानगी 
देण्यात आली होती. आता वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार सदरहू ९ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या वेतनश्रेणी 
aa 2. 3. ४. 
गट-ड मधील पद 
a सहाय्यक आचारी 1 १___| ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 
२. | पर्यवेक्षक | १___| ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 
३. | वेटर ४ ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 
४. | बॉयवेटर २ ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 
५. | सफाईगार a ४४४०-७४४० ग्रे.वे. १४०० 
एकूण पदे ९ 
२. वरील पदांचा वेतन व भत्ते यावरील खर्च “ मागणी क्रमांक :अ-४/साप्रवि/२०७५-संकीर्ण सर्वसाधारण 


सेवा-(१०८)-उपाहार भांडार विभाग-(००) (०४)-विधान भवन उपाहारगृह योजना (२०७५०१६९) ०१- वेतन व भत्ते” 
या शिर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनी-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.५६/(४)मंउका, 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www _.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०३१९१८१३४८३८०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
rtment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314 

d51ec0e87d0a6, 

serialNumber=77a529748c5e7c1ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e0762 

41db1ba213ddedfae, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 

Date: 2019.03.19 18:15:35 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव (उपाहारगृहे) 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत: 
१) महालेखापाल - 9, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 
२) महालेखापाल -१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
४) वित्त विभाग, व्यय-४/, अर्थसं-१९, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


Cc 


५) oer लिपिक, विधान भवन उपाहारगृह, HAI , 
६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


